केंद्र शासनाच्या “राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य २०२३-२४” या 
योजनेच्या भाग-१ अंतर्गत दुस-या हप्त्याचा 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सिआयडी-३३२३//प्र.क्र.५३ (भाग-१)/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३२३/प्र.क्र.५३(भाग-१)/नवि-१०, दि.१२.०३.२०२४. 


२) शासन शुध्दीपत्रक क्र.सिआयडी-३३२३/प्र.क्र.५३(भाग-१/नवि-१०, दि.१५.०३.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


केंद्र शासनाच्या " राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य २०२३-२४" या योजनेंतर्गत 


राज्य शासनास भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात विशेष 
आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासंदर्भात संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या 


शासन निर्णयातील परि.२ मधील अ.क्र.४ मधील “सदरचे निधी वितरण fasard स्वरुपाचे आहे” या 
वाक्‍्याऐवजी “सदरचे निधी वितरण Gard स्वरुपाचे आहे. ” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४० २२०१४४७२००२२५ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SHINDE SUBRAO ® 
NARAYAN - द 


(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको,मुंबई. 

महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर Weal विकास प्राधिकरण,मुंबई. 


१०. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,पुणे. 
११. संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक सिआयडी-३३२३//प्र.क्र.५३ (भाग-१/नवि-१० 


१२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 

१३. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- 9/2, मुंबई/ नागपुर 

१४. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. सह सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. उप सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. उप सचिव (नवि-४, नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती (नवि-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


